पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) 
आस्थापनेवरील २५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ 
सप्टेंबर, २०२० ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१६/प्र.क्र.१०९/पापु-०१ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ०१ 
तारीख: १६ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा : 
१ झासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः आढावा-१००१/प्र.क्र.६२८/ पापु-०१, 
दिनांक ०४ सप्टेंबर, २००२. 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः आस्था-२०१६/प्र.क्र.१०९/ पापु-०१, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२०. 
$ area निर्णय, वित्‌त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ३१ 
आगस्ट, २०२०. 
प्रस्तावना : 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या उक्त वाचा मधील क्रमांक १ येथील दिनांक ०४ सप्टेंबर, 
२००२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील (खुद्द) पदांबाबतच्या 
आढाव्यानुसार, विभागाच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असणाऱ्या २५ अस्थायी पदांना, उक्त वाचा मधील 
क्रमांक २ येथील दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, दिनांक ०१ मार्च, २०२० ते 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 


02. उक्त वाचा मधील क्रमांक 3 येथील वित्त विभागाच्या दिनांक 39 ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२० ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यानुषंगाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या 
(खुद्द आस्थापनेवरील २५ अस्थायी पदांना, पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 

केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत पिण्याचे 
शुध्द व पुरेसे पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करावयाच्या अनुषंगाने, योजनांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी विभागाला अधिक मनुष्यबळाची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. यास्तव, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील २५ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१६/प्र.क्र.१०९/पापु-०१ 


02. सबब, उपरोक्त वाचा मधील क्रमांक 3 येथील वित्त विभागाच्या दिनांक 39 ऑगस्ट, 2020 च्या 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या, 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील २५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२० 
ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

०३. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील २५ अस्थायी पदांवर होणारा खर्च, 
मागणी क्रमांक वाय-५, लेखाशीर्ष-३४५१- सेक्रेटरीएट आर्थिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट (१) पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग (३४५१ ०४६७) या लेखाश्ीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 

०४. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार, प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१६१२०१०६५६२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


D h k h Duly signed by Deshmukh pis Gurwant 
७१११ अमत 
मण न 


री 
arsha cuca voces aco te 

री 

‘Sete ळल, 


Gunvant = sees, 
(वर्षा देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. उप सचिव, वित्त विभाग (आपुक), मंत्रालय, मुंबई. 
५. अवर सचिव (रोखझ्ञाख), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (पापु-०४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 
७. निवडनस्ती (कार्यासन पापु-०१). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१६/प्र.क्र.१०९/पापु-०१ 
प्रपत्र अ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक आस्था-२०१६/प्र.क्र.१०९/पापु-०१, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र. 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (GE) आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 
अक्र. | पदनाम |  वेतनबँडग्रेडपे. = | पदसंख्या | 
|. a | ? 3 gy 
| a | उप सचिव रु. १५६००-३९१०० + ७६०० | 3 | 
शै अवर सचिव रु. १५६००-३९१०० + ६६०० ळ्‌ 
३ कक्ष अधिकारी रु. ९३००-३४८०० + ४८०० ३ 
8 सांख्यिकी अधिकारी रु. ९३००-३४८०० + ४४०० [4 | 
4 | लेखाअधिकारी _ | रु. ९३००-३४८०० + ४६०० [oa | 
द उप अभियंता रु. १५६००-३९१०० + ५४०० ३ 
|_७ | उच्चश्रेणी लघुलेखक रु. ९३००-३४८००- ४४०० [_१__| 
८__ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | रु. ९३००-३४८०० + ४३०० ३ 
९ लघुटंकलेखक रु. ५२००-२०२०० + २४०० २ 
|_१०_ | ० सहायक कक्ष अधिकारी रु. ९३००-३४८००-- ४३०० | os | 
| 99 | लिपिक-टंकलेखक | रु. ५२००-२०२०० + १९०० | 8 | 
एकुण प २५ 
Deshmukh > 
Varsha 
Gunvant 
(वर्षा देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


